भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३५२/दोन/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २० नोव्हेंबर २०२३. 


शासन आदेश. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 


पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | भा.पो.से/रा.पो.से. विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
अधिका-याचे नाव 
(श्री./श्रीम,) 
(१) (२) (३) (४) 
था.पो से अधिकारी 
ed . | अनुज मिलिद तारे अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, वाशिम 
गडचिरोली 
२. | नवनीत कुमार कावत अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, 
धाराशिव छत्रपती संभाजीनगर 
३. | मोक्षदा पाटील पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, समादेशक, 
छत्रपती संभाजीनगर रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.८, 
मुंबई. 
रापो.ये. अधिकारी 
४. | अशोक बनकर अपर पोलीस अधीक्षक, प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केद्र, 
गोंदिया जालना 
५. | माधुरी केदार (कांगणे) अपर पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, 
नाशिक (ग्रा.) पुणे. 
६. । चंद्रकांत गवळी अपर पोलीस अधीक्षक, प्राचार्य, गुप्तचर प्रशिक्षण शाळा, 
जळगांव नाशिक 
७. । हिम्मत जाधव अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
सोलापूर (ग्रा.) 
८. | शशिकांत सातव अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर 
अमरावती (ग्रा.) 
९. । अशोक नखाते प्राचार्य, अपर पोलीस अधीक्षक, जळगांव. 


QIN आदेडा HAH: आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३५२/दोन/पोल-१. 


अ.क्र. | भा.पो.से/रा.पो.से. विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
अधिका-याचे नाव 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) (४) 
गुप्तचर प्रशिक्षण शाळा, नाशिक 
णि ०. | श्रीनिवास घाडगे पोलीस उप आयुक्त, पुणे हहर पोलीस अधीक्षक, 
नागरी हक्क संरक्षण, नागपूर. 
ग १. | कविता नेरकर अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, सायबर, 
अंबाजोगाई महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. | दिनेडठा बारी पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागरी दहशतवाद विरोधी केंद्र, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे (०.८7:.८.), फोर्स वन, मुंबई. 
१३. | गणेश शिदे अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, 
लोहमार्ग, पुणे अमरावती शहर 


२.  श्री.बच्चन सिह, भा.पो.से., यांची “पोलीस अक्ीक्षक;, aR” या पदावरुन आणि 
श्री.श्रवण दत, भा.पो.से., यांची “पोलीस उप आउझुक्तु TTY Zev” या पदावरुन, याद्वारे, 
बदली करण्यात येत असून त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय/महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा 
व सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


४. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशींचा यथायोग्य 
विचार करुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२०१९५००४२२२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL 80१५६ 

S WA > N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c6a6e7 cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 184. 
493f2735ad885627, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=8538CD 1£408948F7D025537D5F6589BD8958D1B 
95322E66D2CCSEDF89AD0D79E, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 
Date: 2023.11.20 20:10:30 +05'30" 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा HAH: आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३५२/दोन/पोल-१. 


१०) 
११) 
१२) 


प्रत- 
१ 
२ 


3 


) 
) 
) 
8) 


मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, फोर्स वन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 

सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (NANT यहासंचाळक; महाराष्ट्र राज्या यांच्यागर्फत. 
निवड नस्ती, पोल-१. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


